ग्रंथपालन प्रमाणपत्र परीक्षेच्या मेहनताना 
दरात तसेच परीक्षा शुल्कात सुधारणा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक: मराग्रं-२५२०/ प्र.क्र.५६/२०१४/साशि-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २१ एप्रिल, २०१८. 


१) झासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, क्रमांक: एलळआयबी- 
१०९४/३४८९/ साशि-५ दि.२२ जून, १९९५. 

२) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.२/ग्र.प्र.पदु./२०१६-१७/१४३८३, दि.०३/०२/२०१७. 


प्रस्तावना :- 


ग्रंथालय संचालनालयामार्फ़त दरवर्षी घेतल्या जाणा-या ग्रंथपालन प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी 
नेमण्यात येणा-या परीक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षक/उत्तरपत्रिका तपासणीस/प्रश्नपत्रिका तयारकर्ता/ व इतर 
कर्मचारी यांना उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार मेहनताना अदा 
करण्यात येतो. सन २००८ पासून सदर परीक्षेसाठी रु. २१०/- परीक्षा शुल्क आकारण्यात येते. 
ग्रंथालय संचालकांच्या संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये ग्रंथपालन प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी नेमण्यात येणा-या 
परीक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षक/उत्तरपत्रिका तपासणीस/प्रश्नपत्रिका तयारकर्ता व इतर कर्मचारी यांना 
देण्यात येणा-या मेहनताना दरात तसेच परीक्षा शुल्कात सुधारणा करणेबातचा प्रस्ताव शासनास सादर 
करण्यात आला. त्यानुषंगाने ग्रंथपाळन प्रमाणपत्र परीक्षेच्या मेहनताना दरात तसेच परीक्षा शुल्कात 
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 


ग्रंथालय संचालनालयामार्फ़त दरवर्षी घेतल्या जाणा-या ग्रंथपालळन प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी 
नेमण्यात येणा-या परीक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षक/उत्तरपत्रिका तपासणीस/प्रश्नपत्रिका तयारकर्ता व इतर 
कर्मचारी यांना देण्यात येणा-या मेहनताना दरात खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक ४ येथे 
दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५२०/ प्र.क्र.५६/२०१४/साशि-५ 


अ. पद शासन निर्णय दि २२ . | दि.०१.०६.२०१८ पासून देय 
क्र. जून १९९५ AAR) होणारे सुधारित दर 
विद्यमान दर 
cal 2 3 दडा 
| इंग्रजी भाषांतरासह प्रश्नपत्रिका तयार कर्ता । प्रत्येकी प्रत्येकी 
(Paper Setter) रुपये ६५/- रुपये २००/- 
२ | परीक्षा अधिकारी (Examination Officer) रुपये २५/- प्रतीदिन रुपये १ ५०/- प्रतीदिन 
3 | पर्यवेक्षक (Supervisor) रुपये २५/- प्रतीदिन रुपये १००/- प्रतीदिन 
४ | वर्ग- ४ कर्मचारी. रुपये ७/- प्रतीदिन रुपये ३०/- प्रतीदिन 
उदा.-शिपाई/हमाल/पाणीवाला/स्वच्छता 
3).(Peon/Hamal /Waterman/Sweeper) 
५ | उत्तरपत्रिका तपासणीस (Examiner) रुपये १/- रुपये ७ /- 
प्रती उत्तरपत्रिका प्रती उत्तरपत्रिका 
६ | प्रात्यक्षिक वहया तपासणे . (Examiner of | रुपये ०.२५पैसे प्रतवही | रुपये ५/- प्रतीवही 
Practical Note Books) 


२. तसेच सदर परीक्षेसाठी आकारण्यात येणा-या परीक्षा शुल्कात खाळील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे 
सुधारणा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सद्यस्थितीत आकारण्यात येत सुधारीत शुल्क 

असलेले शुल्क 

Mot a २ 

अ.क्र. | शुल्काचा प्रकार | रु. शुल्काचा प्रकार रु. 

| नोदणी शुल्क ५०/- | नोंदणी शुल्क १००/- 

२ | प्रवेश शुल्क qo/-  । परीक्षाशुल्क (गुणपत्रक | २०० /- 
शुल्कासह ) तसेच अतिरिक्त 

३  । परीक्षा शुल्क १३०/- | गुणपत्रिकेसाठी रु २० /- 
स्वतंत्रपणे आकारण्यात 

४ | गुणपत्रक शुल्क ।२०/- | Ada. 

Saul २१०/- । एकूण ३००/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५२०/ प्र.क्र.५६/२०१४/साशि-५ 


३. उपरोक्त सुधारित दर दिनांक ०१.०६.२०१८ पासून अंमलात येतील. 


४. उपरोक्त मेहनतान्यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. डब्ल्यु-४, २२०५-कला व संस्कृती, १०५ सार्वजनिक 
ग्रंथालये, ०१ ग्रंथालय संचालनालय, (0909), ग्रंथालय संचालनालय, अनिवार्य (22040249), १३- 
कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा आणि परीक्षा शुल्काद्वारे जमा होणारी 
रक्‍कम “प्रधानशिर्ष ०२०२ शिक्षण, क्रिडा, कला व संस्कृती, १०५, सार्वजनिक ग्रंथालये,(०१) सार्वजनिक 
ग्रंथालये (०१) (०३) संकीर्ण जमा ०२०२०५९२” या लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात यावी. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५७ /१८ /व्यय-५, दि. २८.०२.२०१८ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०४२११५५९४३०३०८ असा आहे. हा आदेश डिलिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Anil Vithalrao एवा 
Saware व्याप 
(अनिल वि.सावरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
२. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई. 
३. ग्रंथपाल गट-अ, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई 
४. ग्रंथपाल गट-अ, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, पुणे/नागपूर 


५. ग्रंथपाल गट-ब, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, अमरावती/औरंगबाद/नाशिक/रत्नागिरी 

६. ग्रंथपाल गट-ब, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती ग्रंथालय, दापोली, जि.रत्नागिरी 

७. सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, गट-ब, अमरावती/औरंगाबाद/नागपूर/नाशिक/पुणे/मुंबई विभाग 

८. जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय अमरावती/अहमदनगर/औरंगाबाद/ 
उस्मानाबाद/कोल्हापूर/गडचिरोली/गोंदिया/जळगाव/जालना/ ठाणे/धुळे/नंदूरबार/नाशिक/नांदेड/ 
परभणी/पुणे/मुंबई उपनगर/मुंबईशहर/बीड/रायगड/ रत्नागिरी/लातूर/वाशिम/सातारा/सांगली/ 
सिधुदूर्ग/सोलापूर/ हिंगोली 

९. जिल्हा ग्रंथपाल अकोला/ चंद्रपूर /नागपूर/बुलडाणा/भंडारा/यवतमाळ/वर्धा 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. सर्व कोषागार/उपकोषागार अधिकारी 

१२. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

१३. वित्त विभाग (व्यय -५) मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवडनस्ती साशि-५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


